मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३ 


पहा:१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग, क्र.अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११, दि.२१/२/२०२३ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.३१/८/२०२३ व 
शुध्दीपत्रक क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.६/९/२०२३ 
४. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.३३५०/२०२३, दि.३/७/२०२३ 


प्रस्तावना : 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील ३७४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.१/३/२०२३ ते दि.३१/८/२०२३पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१/९/२०२३ ते 
दि.२९/२/२०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील ARMA नमूद केलेली ३७४ अस्थायी पदे दि.१/९/२०२३ ते दि.२९/२/२०२४या 
कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
१ सहायक प्रबंधक ०२ 
२ सहायक अधीक्षक ०७ 
३ मुख्य लिपीक Po 
४ न्याय लिपीक ३६ 
षु दुभाषी ३६ 
६ स्वीय सहायक ०८ 
७ लघुलेखक (उ.्श्रे.) 30 
८ घुलेखक (नि.श्रे.) १० 
९ मुख्य रोखपाल ०३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 


१० वरिष्ठ लिपीक ०३ 
११ मुख्य टंकलेखक ०१ 
१२ सहायक रोखपाल १० 
१३ लिपिक ०१ 
१४ टंकलेखक ३९ 
१५ लिपिक टंकलेखक ७३ 
१६ वाहन चालक १२ 
१७ नाईक ०२ 
१८ i: 171 48 
१९ हमाल १४ 
२० चपराशी १० 
२१ स्वच्छक ०२ 
२२ मेहतर ०१ 
23 उद्ववाहक ०१ 
२४ शिपाई (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 
२५ हमाल (कंत्राटी पध्दतीने) ०४ 
२६ चपराझी (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 
२७ DIST (कंत्राटी पध्दती ०३ 
एकूण पदे ३७४ 


२. यासाठी होणारा खर्च"मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान,(००) १०७ इलाखा शहर दंडाधिकारी 
न्यायालये, (००), (००) (०१) इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ ०२३४)” या लेखाशीर्षातर्गत 
०१- वेतन खाली सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.३१/८/२०२३ व शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, दि.६/९/२०२३अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१४१५२८३७४०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेज्ानुसार व नावांने 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e391754221ba7b421d28c86653344 


150a5e31030c791f4l 
pseude -A05C54A04D3293F61521D5E463E799884D63F28 


T T 6 
AJ | S H F YE INumber=7328C41D6A5210C49CCE93 1861626D508AE453 
7D7BB43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 


Date: 2023.09.14 15:30:14 +05'30' 


(हेमांगी शोट्ये) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 


Cc 
es 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 


६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
८) विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या. २३,मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


